जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण 
विभाग, नागपूर येथील गडचिरोली 
जिल्ह्यातील कुरखेडा व वडसा तालुक्‍यातील 
१७ माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती 


कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७२२/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४. 
वाचा: 
१. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१६/जल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३. 
२. अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे पत्र क्र. तांशा- 
१/१८३५, दि. ०५.१२.२०२३ 


प्रस्तावना 

राज्यातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन व दुरुस्ती आवश्‍यक असलेल्या योजनांची 
दुरुस्ती करुन सिंचन क्षमता व पाणीसाठा पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भीय शा. नि क्र. १ 
अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. नागपुर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत १७ 
योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार असुन दुरुस्तीसाठी एकूण रक्‍कम रु. ५७०.५२ लक्ष इतकी आहे. 
प्रस्तावित १७ मा.मा. तलाव योजनांच्या मूळ संकल्पित पाणीसाठा २४४२.५५ स.घ.मी व मूळ सिचन 
क्षमता ९२४.५९ हेक्‍टर असुन प्रत्यक्षात पाणीसाठा १६६९.५६ स.घ.मी व सिंचन क्षमता ५९३.९६ हेक्‍टर 
इतका होत आहे. दुरुस्तीमुळे 2.98 स.घ.मी पाणीसाठा व ३३०.६३ हेक्‍टर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित 
होणार आहे. त्यामुळे संकल्पित पाणीसाठा व सिंचन क्षेत्र उद्दिष्ट्ये साध्य होत आहे. सदर कामांना 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये शासनास सादर झाला 
आहे. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर यांनी आपल्या स्तरावर सर्व 
अंदाजपत्रकांची छाननी/ तपासणी केली आहे. उपरोक्त बाबींचा विचार करून उल्लेखित १७ कामे 
आराखड्यातील प्राधान्यक्रमांक १ मध्ये समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
विचाराधीन होते. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय: 

नागपुर प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा व वडसा 
तालुक्यातील एकूण १७ मा.मा. तलाव योजनांच्या पुनरुज्जीवन व दुरुस्तीची अंदाजपत्रकिय किंमत 
रुपये ५७०.५२ लक्ष (अक्षरी रुपये पाच कोटी सत्तर लक्ष बावन्न हजार फ़क्त) इतकी आहे. या किंमतीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७२२/जल-१ 


अंदाजपत्रकांना खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१ उपरोक्त पैकी प्रत्येक योजनेस स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. आदेशा 
एकत्रित केलेला आहे. 

२ या तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यावर पुढील देखभाल दुरुस्तीकरीता हे तलाव "निस्तार हक्क 
धारक पाणी वापर संस्था" तयार करुन त्यांना हस्तांतरण करण्यात यावेत. तथापि, एखाद्या 
तलावावर "निस्तार हक्क धारक पाणी वापर संस्था निर्माण करणे stay नसल्यास निस्तार हक्क 
धारकांची सहमती घेऊन त्या गावातील ग्रामपंचायतीला तलाव हस्तांतरित करण्यात यावेत. 


३) शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०२३ मधील तरतुदीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी. 

४ दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

५ दुरुस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्ष राहील. 
६) दुरुस्तीच्या कामांचे Geotag व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 


8 काम सुरू करण्यापूर्वी 

७) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 

०0 ५०% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

8 १००% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 

या कामात पाच टप्प्यात ७80199 व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडिओ 
चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आवऱयक राहील. 

i, काम सुरू करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण 
चित्रीकरण करण्यात यावे. 

i. व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व 
कंत्राटदार/त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन 
वेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

ii. चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता 
यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

iv. देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा PenDrive सादर करावा. 
तसेच मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

४. सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 

vi. चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्त विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 


2) 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७२२/जल-१ 


७ कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण 
चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात. 

८) दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यापुर्वी, काम सुरू असतांना व काम पुर्ण झाल्यावरच्या सर्व टप्यांवर, 
सदर कामांची प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत तपासणी करण्यात यावी. क्रॉस 
चेकिंगसाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील कामे जि.प. यंत्रणेकडील 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी व जि.प. यंत्रणेच्या अखत्यारीतील कामे मृद व जलसंधारण 
विभागाचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फत दुरुस्तीचे काम सुरू असताना 
तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्‍ती अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण 
प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे सहमतीने प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. 

९) शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२३/प्र.क्र. २२/जल-१३, दि. २०-०४-२०२३ नुसार राज्यात 
गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्‍्त शिवार योजना राबविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
बाबी तलावातील गाळ उपसण्याच्या कामाकरिता विचारात घ्याव्या. 

१०) कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल. 

११) सदर दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली 
असल्याने प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास 
सर्वस्वी प्रादेशिक जळसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 

१२) केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. 

१३) शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.११६/जल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३ मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


२.० या १७ योजनांच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रंमाक झेड एच-५, 

४७०२ लहान पाटबंधारे योजना, 

४७०२ ए ०७३ 

(२)(४) जुन्या मालगुजारी तलावांची पुनर्बाधणी व मजबुतीकरण (कार्यक्रम), 

५३, मोठी बांधकामे 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७२२/जल-१ 


३.० सदरहू योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
४.० प्रस्तुत आदेशा प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१२२८१५४५२६ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT, 


99ee5fc497272e775d33643b14725c6a7 7432673 


2: 
f, tra, 
set SAE4CCCAS12D1723F249D503AE7 1CF458BA486 
3A ITHRAO PATIL 
Date: 2 "30° 


1024.03.15 12:37:29 +05'30' 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार feos, Aas. 
) मा.मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 
) सर्व मा.संसद सदस्य,विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
4) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण)यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
) सर्व Faroe विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव. 
) मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 


१० महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

११) आयुक्त मृद व जलसंधारण, जळ आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

१२ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली 

१४ अपर आयुक्त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर. 
१५) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१६ प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१७ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, गडचिरोली. 

१८) कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवडनस्ती (जल-१). 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७२२/जल-१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 


जोडपत्र अ 


तलावांच्या दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत गोषवाराः- 
झासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७२२/जल-१ दिनांकः- १५ मार्च, २०२४. 


प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा व वडसा तालुक्‍यातील १७ माजी मालगुजारी 


अ.क्र. | जिल्हयाचे | तालुकया | कामाचे नांव व गट/ | यापुर्वी | दुरुस्तीची | दुरुस्तीची | प्रचलित | संकल्पीत | संकल्पीत । प्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष | दुरुस्ती ् 
नांव चे नांव सर्वे क्र. दुरुस्तीचे | रक्‍कम प्रति आर्थिक पाणी सिंचन होत होत नंतर नंतर 
वर्ष सघमी | मापदंडा | साठवण | क्षमता | असलेले | असलेले । पुनर्स्थापीत | पुनर्स्थापी 
किंमत नुसार क्षमता (हेक्‍टर) पाणी सिंचन | होणारा | होणारी 
अद्यावत । (सघमी) साठवण क्षेत्र | पाणी साठा faa 
दुरुस्तीच्या (सघमी) । (हेक्टर) | (सघमी) क्षमता 
रक्कमेची (हेक्‍टर) 
टक्केवारी 
| a | 2 3 1 ४ | षु & 1 6 | ८ ९ १० | ११ | १ १२ १३ १४ 
विभाग- जि. प. गडचिरोली 
षि गडचिरोली । वडसा pe ROR" | २१.०८ | 4२०६२ | १७.८१ ४०.४९ | ६३.५८ ३०.३ ४४ १०.१९ १९.५८ 
२२९/२२२ मौजा चोप | १३ 
मा.मा.तलाव ततर 
२ | गडचिरोली | वडसा | १०१६/१०१९ मौजा त __। २२.५३ | ४७१६३ । १६.१४ ४७.७७ | २०.४४ ३२ pe १५.७७ १०.४४ 
आमगांव 
मा.मा.तलाव ३६/३७ | २०१०- 
गडचिरोली । वडसा ी ५२८४ १८.०८ | ११९.०७ ४.४ ४५ .०७ १९.४ 
3 मौजा फरी aa ६२.९२ २८४३ ० ९.० & ९० 4 २९.० ९.७० 


पृष्ठछपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७२२/जल-१ 


मा.मा.तलाव 
४ | गडचिरोली | वडसा १०४२/१०५१ मौजा 2 ४७.५५ | ४८०४० १६.४४ ९८.९८ ५४.२९ ७० ३५ २८.९८ | 
कोंढाळा नं 
मा.मा.तळाव ; | | ; | ; 
५ | गडचिरोली | वडसा ८५९/८५८ मौजा oe २६.१२ । ४७११४ १६.१२ ५५.४४ ३०.१६ ३४.८ २० २०.६४ १०.१६ 
कुरुड ११ 
मा.मा.तलाव 
६ | गडचिरोली । वडसा ८३८/८३९ मौजा ve 23.62 | ४८१७५ १६.४८ ४९.०३ २६.५२ ३५ २० १४.०३ ६.५२ 
कुरुड ११ 
मा.मा.तलाव 
७ | गडचिरोली | वडसा ७५७/६८९ मौजा की” ८९.७० । १८६७७ ६.३९ ४८०.२७ । २९०.२९ ३९० २०० ९०.२७ ९०.२९ 
आमगांव रि 
मा.मा.तलाव 
८ | गडचिरोली | वडसा ३७३/३७५ मौजा ९१ ८४.२७ | ४४९७८ १५.३९ १८७.३६ | १०२.५१ १२५ ६० ६२.३६ ४२.५१ 
सावंगी त 
मा.मा.तलाव 
९ | गडचिरोली | कुरखेडा १४५/१४७ मौजा २०१२ । २३.२३ । २८३५३ ९.७० ८१.९३ | ४४.३८ ८० १८ १.९३ २६.३८ 
वडेगांव 
षि गडचिरोली | कुरखेडा ee २०१२ | ३१.३६ | 94042 4.94 202.34 | ६९.५ ६० ३१ १४८.३५ । ३८.५० 
fo गडचिरोली | कुरखेडा Hise 2090 | २४.४६ । १०३४५ ३.५४ २३६.४४ | २०.३३ १२० १७.९६ | ११६.४४ २.३७ 
मौजा कसारबोडी 
१२ | गडचिरोली | कुरखेडा pees २०१० | १४.३० । ४०७२९ | १३.९३ ३५.११ १२.३ २१.५६ शि १३.५५ २.३० 


पृष्ठछपैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७२२/जल-१ 


मा.मा.तलाव 
१३ | गडचिरोली | कुरखेडा १४६/१४७ मौजा २०१० | २८.२६ | १००६० ३.४४ २८०.९२ । ३५.६ १९८ २१ ८२.९२ न 
रानवाही 
मा.मा.तलाव 
१४ | गडचिरोली | कुरखेडा १ १५.८४ | ४५११५ | १५.४ ५.११ १५.८ १५. १५ १९.२१ x 
कु वाकवा | $ १११५ 1.8३ ३५ $ $.8 $ 8.2 ०.८० 
१५ | गडचिरोली | कुरखेडा 0046 २०१२ । २३.०२ । १३११२ ४.४९ १७५.५७ । २६.०७ १५२ २० २३.५७ ६.०७ 
२७३/२७४ मौजा नान्ही 
मा.मा.तलाव 
१६ | गडचिरोली | कुरखेडा १२८/१२९ मौजा २०११ | १२.७० | ८५१३ २.९१ १४९.१८ । २६.०७ me १२ ३९.१८ १४.०७ 
वडेगांव 
गडचिरोली | कुरखेडा मा.मा.तलाव ३२/५० 
१७ | गडचिरोली | कुरखेडा त १ १९.५ १२१ ४.१४ १६१.५ .३५ १०५ १५ ५६.५ ७.३५ 
कु मौजा २०१० ९.५६ २१०९ ६१.५३ २२.३५ ०५ 4 &-43 34 
एकूण शका ५७०.५२ २४४२.५५ | ९२४.५९ | १६६९.५६ | ५९३.९६ | ७७२.९९ ३३०.६३ 


रुपये ५७०.५२ लक्ष (अक्षरी रुपये पाच कोटी सत्तर लक्ष बावन्न हजार फ़क्त) 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


p RA KA S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b14725c6a77432c6 
73f, postalCode=400032, st=Mah htr 
N | | KA N ग H RAO p AT | | INumber=F1EC28A96B2A52575AE4CCCAS 12D1723F249D503AE7 1CF458BA4 
863AACFFBF62, cn=PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 
te: 2024.03.15 12:37:46 +05'3! 
(प्र.नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठछपैकी७ 


